Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ४३ ] 


बुधवार , डिसेंबर २१ , २०१६/ अग्रहायण ३०, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) , ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २९५ . 

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 
क्रमांक नासुप्र- ससंनर- ४६० -२०१६. – 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२४९६- २६४३- सी . आर.- ३०० ( ए)-९७- युडी-९ , दिनांक ७-१-२००० नुसार भागशः मंजूर व क्रमांक 
टिपीएस -२४०० -१६२८ -२००- २०००- युडी-९ , दिनांक १० -०९- २००१ नुसार अंतिमताः मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस २४०१- ८५५- सी . आर. ७६ , युडी -९ , दिनांक २७-०२-२००२ अन्वये ७ योजनांकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासला 
“नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित जागा या ७ योजनेपैकी “ इर्स्टन इंडस्ट्रियल एरीया स्ट्रीट स्किम अंतर्गत समाविष्ट आहे . 

नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नूसार खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त मंडळाने ठराव क्रमांक 
१४- ११६२-दिनांक १८ - १०- २०१६- एसई ( प्लॉनिग ) अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार विकास योजनेत 
सुचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे आहे 

___ अनुसूची 
अ . क्र . खसरा क्र ./ अंदाजे मंजूर सुधारित विकास 

म . प्रा . व न .र. अधिनियम , १९६६ चे 
योजनेप्रमाणे उपयोग 

कलम- ३७ नुसार प्रस्तावित उपयोग 
( १) (२) (३) 

चौ . मी . 
७ , ८ / १ , ५७० • भाग पार्क ( ई- १९ ) 

रस्ता 
९ / १ , १२ / २ 

• भाग प्राथमिक शाळा ( एमई- १४ ) (विद्यमान ९ . ०० मी . रुंद रस्त्याचे 
पारडी • भाग दवाखाना ( एमई-१५ ) 

१२.०० मी .रुंदीकरण ) 
उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सहाय्यक 
संचालक , नगर रचना (रचना ) विभागात कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी 
नागरीकांना सुचित करण्यात येते की , ही सूचना शासनात शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील 
ना - एक - अ- १ (१५३९ ). 

( १ ) 


मौजा 


क्षेत्र 


१ . 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१ , २०१६/ अग्रहायण ३० , शके १९३८ 
उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती सहाय्यक संचालक , नगर रचना , नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर 
सुधार प्रन्यासकडून विचार होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल . 
नागपूर : 

GŤ, fauch Feich , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ . 

सभापती, 
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर . 


HTT 9- 31 (374 .), ( 91. fq . q .) , 7 . . PT., 37 . 55 . 78 & . 

BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 
Modification u / s 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
No . NIT -ADTP - See - 37 - 460 - 2016 . — 

The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provosions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 have been sanctioned by Government 
vide Urban Development Deptt. Notification No . TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 (a )- 97 -UD - 9 , dated 
the 7th January 2000 and finally sanctioned by Government vide, Notification No . TPS 
2400 - 1628 - CR - 2000 -UD - 9 , dated the 10th September 2001. Also Nagpur Improvement 
Trust has been declared as “ Planning Authority ” for the seven Improvement Schemes being 
implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Government Notification No. TPS -2401 
855 -CR -76 -UD - 9 , dated 27th February 2002 . The said land falls in “ Estern Industrial 
Area Street Scheme” within 7 schemes mentioned above. 

In the said Revised Sanctioned Development Plan , the Nagpur Improvement Trust is 
desirous of making some modification u / s -37 of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 . Accordingly Nagpur Improvement Trust vide its Board Resolution No . 14 - 1162 , 
date 18th October 2016 SE (Planning ) has consented to make the aforesaid modification in 
Development Plan of Nagpur. The aforesaid Modification proposed is as shown in the 
Schedule . 

SCHEDULE 
Sr . No . Kh . No . Approximate User as per sanctioned Proposed Change 
Mouza Area M . R . D . P . 

u / s 37 of M . R . & 

T . P . Act, 1966 
( 2 ) (3 ) 

(4 ) 
Sq. Mt. 
7 , 8 / 1 , 9 / 1 , 

570 

• Part Park (Res . No . E - 19) Road 
12 / 2 • Part Primary School 

(Widening of existing 
Pardi 

(Res . No . ME - 14 ) 

9 .00 mt. road to 
• Part Dispensary 

12 .00 mt.) 

(Res . No. ME - 15 ) 
The Part Plan of Revised Development Plan of Nagpur showing the proposed modifica 
tion is displayed in the Office of the Assistant Director Town Planning, Nagpur Improve 
ment Trust Station Road , Sadar , Nagpur 440001 during office hours on all working days . The 
suggestions and objections (in writing) which may be received by Assistant Director Town 
Planning , Nagpur Improvement Trust in respect of the said modification to the Revised 
Development Plan within a period of one month from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette will be considered . After hearing and final decision on objections, 
the said modification proposal will be submitted to the Government for sanction . 


(1) 


(5 ) 


Nagpur : 
The 16th December 2016 . 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 

Chairman , 
Nagpur Improvement Trust , Nagpur. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS ,CIVIL LINES,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 . 


